शहादा, जि. नंदुरबार येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या आवारात केलेल्या कामांना कार्योत्तर 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१५/प्र.क्र.१५७/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा - १. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. बी(डब्ल्य) ६०५४/१९९२/२६४१, दि.११/६/२०१५. 

२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांचे पत्र क्र. २१०७/२०१८,दि. ०१/१२/२०१८. 

३. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांचे म.जा. क्र.(रो.व.वि.)/१७४/२०१९, 

दि. १९/०१/२०१९. 

प्रस्तावना :- 

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथील न्यायाळयीन इमारतीच्या आवारात व न्यायाधीशांच्या 
निवासस्थानात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, शेडचे बांधकाम व इमारतीचा पोर्च बांधणे इत्यादीबाबींसाठी 
प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील दि.११/६/२०१५ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. सदर 
ठिकाणची इमारत अत्यंत जुनी आहे. ती मुख्य रस्त्यापासुन जमिनीलगत खोलवर आहे. इमारतीच्या 
आजूबाजूला पावसाच्या व गटाराच्या पाण्यामुळे दुर्गंधी पसरत होती. तेथे डासांचे प्रमाण वाढत होते. 
त्यामुळे आरोग्यास धोका निर्माण झालेला होता तसेच इतरही बाबी उद्भवत होत्या. त्यामुळे सदर 
न्यायालयीन इमारतीच्या आवारात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, शेडचे बांधकाम, इमारतीचा पोर्च बांधणे 
अत्यावश्यक झाले होते. याबाबी विचारात घेता सदर ठिकाणची कामे सन २०१५-१६ मध्ये पूर्ण करण्यात 
आलेली होती. त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयाने पाठविलेल्या रु.३०,८५,४००/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. तसेच यावरील खर्च 
पुनर्विनियोजनाद्वारे भागविणे शक्‍य असल्याचे जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार यांनी संदर्भिय अ.क्र.३ 
येथील पत्रामध्ये नमूद केले. या सर्वबाबी विचारात घेता सदर प्रस्तावास कार्योत्तर प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथील न्यायाळयीन इमारतीच्या आवारात व न्यायाधीशांच्या 
निवासस्थानात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, शेडचे बांधकाम, इमारतीचा पोर्च बांधणे इत्यादी कामे सन २०१५- 
१६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. या कामासाठी झालेल्या रु. ३०,८५,४००/- (अक्षरी रूपये 
तीस लाख पंच्याऐंशी हजार चारशे फक्त) इतक्या खर्चास पुढिलप्रमाणे कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९१५/प्र.क्र.१५७/का.११ 


अ.क्र. बाब प्रस्तावित केलेली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
अंदाजित रक्‍कम रुपये | परिगणित केलेली रक्‍कम रुपये 
शि शहादा येथे न्यायालयीन अधिकारी निवासस्थान क्र.१व २ १०,४९,०००/- १०,४९,०००/- 
च्या आवारात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे 
२ | शहादा येथे न्यायालाच्या आवारात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ६,८८,२००/- ६,८८,२००/- 


३ शहादा येथे न्यायाळाच्या आवारात BSA बांधकाम करणे 


४,५५,५००/- 


४,५५,५००/- 


8 शहादा येथे न्यायाळयीन इमारतीसाठी पोर्च व स्टेअर HAA 
बांधकाम करणे. 


८ 9 ९ २ 9 ७०० / वि 


८ 9 ९ २ 9 ७०० / - 


एकूण 


रु.३०,८५,४००/- 


रु. ३०,८५,४००/- 


छै यावरील खर्च मागणी क्र. जे-१, २०१४,न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र 


न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश(२०१४०१७२)(दत्तमत)(अनिवार्य) या लेखाशीर्षामधून २७- लहान 


बांधकामे या उद्दिष्टातून पुनर्विनियोजनाद्वारे भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौ.सं.क्र.३५४/इमा-२, 


दि.१३/०८/२०१८ अन्वये आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२/२०१९/व्यय- ५, दि.२/१/ 


२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०२१५४८५०९३१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


SAMEER 
SHASHIKANT 
ADKAR 


Digitally signed by SAMEER SHASHIKANT ADKAR, 
DN: c=IN, st=Maharasht 


a, 

2.5.4.20=5dbac2831fe59fe1a87c59b903dbacdc3c 

093fcf3a6d618505f7c4fbdc94143b, 
ostalCode=400032, street=5TH FLOOR,L AND 


J,MANTRALAYA,MUMBAI, ou=LAW AND 
JUDICIARY, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


cn=SAMEER SHASHIKANT ADKAR 
Date: 2019.02.02 16:51:43 +05'30' 


(स. 3. अडकर) 


विधी सल्लागार नि सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Cc WwW A -5 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार, 
५. वित्त विभाग/ व्यय-५, मंत्रालय. 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४. 
७. निवडनस्ती/ कार्या-११. 


समम सससस मम समम समी मी समम 


प्रबंधक(निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय(अ.श), मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार. 
महाळलेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


